RNI No . MAHBIL 06425/ 13/ 1 / 2011 - TC 
Regn. No . L/ RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - ११ ] 


गुरुवार , जून २ - ८, २०१६ / ज्येष्ठ १२ - १८ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नवि / आरआर- ८५३/ २०१६ . - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ मधील कलम २० तसेच 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम , २०१० बाबतच्या दिनांक २ फेब्रुवारी 
२०१० च्या शासन अधिसूचनेतील कलम ६ मधील तरतुदींनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , शेखर गायकवाड , जिल्हाधिकारी, सांगली 
या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की, सांगली जिल्ह्यातील आष्टा नगरपरिषदेच्या दिनांक १२ मे २०१६ रोजी झालेल्या विशेष सभेमध्ये खालील नमूद 
व्यक्तीचे आष्टा नगरपरिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्यात आलेले आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नगरपरिषदेचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्याचे नाव 


आष्टा नगरपरिषद, आष्टा 


श्री . कृष्णा आऊबा माने 


शेखर गायकवाड , 
जिल्हाधिकारी, सांगली . 


सांगली, २३ मे २०१६. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


PRINTED LAT PERAWABA PRISON PRESS.PRISON CO 


एच - २०० , भाग एक - अ ( असा.) (पु. वि. पु.) – ११- १ 


